महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पामधील 
कर्मचारी / अधिकारी यांच्या सेवा पुढे सुरु 
ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृपमं१०१८ /प्र.क्र.१८१ /२१-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २० नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः बासप्र-०४१८/प्र.क्र.६५/२१-स, 
दिनांक ०४.१०.२०१८ 
२) प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प यांचे पत्र क्र.एमएसीपी/ पीसीयु/ 
लेखा/अनुदान मागणी/१००१/२०१८, दि.०१.११.२०१८ 
३) महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पाचे पत्र क्र.एमएसीपी/पीसीयु/लेखा/१०७७/२०१८, 
दि.०३.११.२०१८ 
प्रस्तावना :- 
शेतकऱयांच्या होतमालास योग्य भाव मिळावा आणि त्यांच्या उत्पन्नात वृध्दी व्हावी याकरिता 


कृषि-पणन व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करुन पणन विषयक पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण व 
आधुनिकिकरण करण्याबरोबरच सध्याच्या पणन व्यवस्थेस पर्यायी व कार्यक्षम बाजार प्रणाली निर्माण 
करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने राज्यामध्ये महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प 
राबविण्यात येत आहे. सदर प्रकल्प दि. ३१.१२.२०१६ रोजी संपुष्टात येणार होता, मात्र प्रकल्पास 
जागतिक बँकेने दोन वेळा मुदतवाढ दिली असून आता प्रकल्पाचा वाढीव कालावधी दि. ३१.१०.२०१८ 
रोजी संपुष्टात आळा आहे. दि. ३१.१०.२०१८ नंतर प्रकल्पामध्ये होणाऱ्या कामकाजाच्या कोणत्याही 
खर्चाची प्रतिपूर्ती जागतिक बँकेकडून करण्यात येणार नाही, असे जागतिक बँकेकडून स्पष्टरित्या 
कळविण्यात आले आहे. 

प्रकल्प समाप्तीनंतर प्रकल्पांतर्गत विहित घटकांवर झालेल्या पात्र खर्चाची प्रतिपूर्ती जागतिक 
बँकेकडे सादर करणे, पात्र खर्चाचे प्रतिपूर्तीचे दावे भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाला सादर करणे, 
संपादन पश्चात आढावा घेणे, प्रकल्पांची अंमलबजावणी, अंतिमिकरण व निष्कर्षाबाबत अहवाल तयार 
करणे इ. कामे पूर्ण करण्याकरिता प्रकल्पावरील सर्व अधिकारी व कर्मचारी, वैयक्तिक सल्लागार व 
करारावरील अधिकारी / कर्मचारी यांची आवश्‍यकता असल्यामुळे त्यांच्या सेवा दि. ३०.११.२०१८ पर्यंत 
सुरु ठेवण्यास, जागतिक बँकेकडून समन्वय ठेवण्यासाठी प्रस्तावित कोअर प्रोजेक्ट टीम मधील 
अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा दि. ३१.१२.२०१८ पर्यंत सुरु ठेवण्यास तसेच त्यासाठी आवश्‍यक 
रु. १२५.०० लाख इतक्या खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपमं१०१८/प्र.क्र.१८१/२१-स, दिनांक: २० नोव्हेंबर, २०१८ 


शासन निर्णय: 


महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पामधील कार्यरत सर्व कर्मचारी / अधिकारी, वैयक्तिक 
सल्लागार व करारावरील अधिकारी /कर्मचारी यांच्या सेवा दि. ३१.१०.२०१८ च्या पुढे दि. ३०.११.२०१८ 
पर्यंत सुरु ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच त्यासाठी होणाऱ्या रु. १२५.०० लाख एवढया 
रकमेच्या खर्चास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. जागतिक बँकेसोबत समन्वय ठेवण्यासाठी प्रकल्पामध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकारी / 
कर्मचाऱ्यांची खालीलप्रमाणे कोअर प्रोजेक्ट टिम गठीत करण्यात येत आहे. 


प्रकल्प समन्वय कक्ष 

अ.क्र पदनाम संख्या 
| ae प्रकल्प संचालक a ee 
२ | मुख्य वित्त नियंत्रक a 
3 | लेखाधिकारी 1 १ 
४ | प्रशासकीय अधिकारी a 
५ | लेखापाल २ 

प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष(पणन) 

अ.क्र पदनाम संख्या 
चै. !] नोडल ऑफीसर i oe a 
वरिष्ठ लेखाधिकारी 1 १ 
प्रशासकीय अधिकारी a oe 
लेखाधिकारी |. बै] 
५ | सहाय्यक a 

प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष (कृषि) 

अ.क्र पदनाम संख्या 
| 4a] नोडल ऑफीसर PD 
२ | कृषि अधिकारी | & 4 

प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष (पशुसंवर्धन) 

अ.क्र पदनाम संख्या 

| १_| नोडल ऑफीसर a | 


वरीलप्रमाणे कोअर प्राजेक्ट टिम मधील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सेवा दि. ३१.१२.२०१८ 
पर्यंत सुरु राहतील. 


३. सदर are निर्णय नियोजन विभागाचे अनौसं क्र. २३३/१४३१ दि १७.११.२०१८ व वित्त 
विभागाच्या अनौसं क्र. ६२८/व्यय-२ दिनांक १९.११.२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपमं१०१८/प्र.क्र.१८१/२१-स, दिनांक: २० नोव्हेंबर, २०१८ 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८११२०१२१४५८२३०२ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


wo >] 


CC AN 


८८0) 


S co 
a ee a २ 


Vom 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jayant Bali Bhoir 
DN: c=IN, of Maharash' pi र 
a an Marketing and Textile Department, postalCode=400032, 
t=Mah 
2.5.4.20=33a8924 1 3bd2c105002f2acc67792c5931afb42987 
° . d31b0deb6c0181d19¢74 
Ba | | fa mM B h Ol [| seria INumber=33432a8e2e81dcab0S 18d2a6ca4fafld3dba7 
3247657527f52bef2a2aa29b2, cn=Jayant Baliram Bh 
Date: 2018.11.20 12:21:36 +05'30 
(जयंत भोईर ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

मा.मंत्री (कृषि/ पणन/पक्ुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री (कृषि/पणन/पश्ुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (कृषि /पणन/ पश्युसंवर्धन/वित्त/नियेजन), मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 

आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे 

प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प, पुणे 

महासंचालक, वनामती, धरमपेठ, नागपूर 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे 

विभागीय कृषि सहसंचालक,पुणे 

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था,(सर्वी 

उप-आयुक्त, पशुसंवर्धन, (सर्व) 

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 

जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी 

अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (१७-स/रोखझाखा),स.प.व व. विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
निवडनस्ती (२१-स) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


